महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगास, आर्थिक वर्ष 
सन २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पातील (२२३५-ए-३११) या 
लेखाशीर्षाखाली दि. १ एप्रिल, २०१९ ते दि. ३१ डिसेंबर, 
२०१९ पर्यंत खर्चासाठी निधी वितरीत करण्या बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. बाहआ-२०१९/ प्र.क्र.२५/ का-९ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २८ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा- १) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. बाहआ-२०१९/प्रक्र २५/का-९ दि. १३/०५/२०१९. 
२) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/ प्र.क्र.९२/ अर्थ-३, दि. ०८ जुळे, २०१९ 
प्रस्तावना 

१. “महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०१९” (महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) अधिनियम, २०१९ यांच्या 

अनुसूचीच्या स्तंभ ४ मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या रकमांसह) यास विधान मंडळाने मंजूरी दिळेळी असून 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे आणि ते २०१९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ०८, 

महाराष्ट्र राजपत्र असाधारण भाग-४, दि. ४ जुले, २०१९ यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहे. 

२. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन परीपत्रकान्वये सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात पहील्या नऊमाही साठी (माहे 

डिसेंबर, २०१९ अखेरपर्यंत) अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतुदीच्या ६० % च्या मर्यादेत निधी वितरीत करण्यास मान्यता 

देण्यात आली आहे. 

3. सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात मागणी क्र. VRA-9, २२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२- समाज कल्याण, 

१०२- बाल कल्याण (०१) (०५) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाची स्थापना (अनिवार्य) (२२३५-ए-३११), 

३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर), व ३६-(वेतन), या लेखाशिर्षाखाळी एकूण रु. १,२९,७२,०००/-(रु. एक कोटी 

एकोणतीस लाख बहात्तर हजार फक्त) इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. त्यापैकी रु. 

४३,२३,०००/- (रु. त्रेचाळीस लाख तेवीस हजार फक्त) इतका निधी संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये 

वितरीत करण्यात आलेला आहे. 

४. या लेखाशीर्षाखालील (२२३५-ए-३११) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या कार्यालयाकरीता वेतन 

आणि इतर अनुषंगिक भत्ते व देयके तसेच वेतनेतर देयके अदा करण्यासाठी दि. ३१ डिसेंबर,२०१९ पर्यंत खर्च 

भागविण्यासाठी उपरोक्त ६०% मर्यादेप्रमाणे उर्वरित निधी रु. ३४,६०,२००/- (रु. चौतीस लाख साठ हजार दोनो 
फक्‍त) वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय:- 

१. महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगास सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात मागणी क्र. एक्स -१, २२३५ 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, २२३५-ए-३११, ३१- सहाय्यक अनुदाने, (वेतनेतर), ३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन), 
या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित केलेल्या एकूण तरतूदीपैकी दि.३१ डिसेंबर,२०१९ पर्यंत खर्च भागविण्यासाठी 
रु. ३४,६०,२००/- (रु. चौतीस लाख साठ हजार दोनशे फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास या शासन 
निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बाहआ-२०१९/ प्र.क्र.२५/ का-९ 


२. सदर निधी महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच 
वित्त विभागाच्या दि. ८ जुले,२०१९ रोजीच्या परिपत्रकामध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करुन खर्च 
करण्यात यावा. या निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे हे राहतील. सदर 
निधी ज्या प्रयोजनासाठी आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च होईल तसेच दिनांक १ एप्रिल, २०१९ ते ३१ जुले, २०१९ 
या कालावधीसाठी वितरीत करण्यात आलेल्या लेखानुदानाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास त्वरीत सादर 


प्रत- 


करण्यात येईल याची संबंधितांनी दक्षता घ्यावी. 


. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि. ८ जुले,२०१९ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये विहीत अटी व शर्तीच्या 


अधीन राहून महिला व बाल विकास विभागास दिलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


. सदर UR निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०८२८१२०१३६६४३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Cc WwW A -5 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by KHADIJA FAROOQUE NAIKWADE 


A A A DN: c=IN, ‘Mi 
KH D lJ F ROOQU E 2.5.4.20=8cd35f5dfe17a9e9a0cd531 b6bb1 1d782183e791bc817e7a736 


def213ac7d71b, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBA, 


:-WOMEN AND CHILD DEVLOPMENT, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, KHADIJA FAROOQUE NAIKWADE 


(खदीजा नाईकवाडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर. 
. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर. 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (आयुक्‍तालया मार्फत) 


७. कक्ष अधिकारी (व्यय-६ / अर्थसंकल्प-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांना विनंती करण्यात 


येते की, सदर निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
तात्काळ वितरीत करण्यात यावा. 


. निवड नस्ती (का-९) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


